ग्रामविकास शिक्षण मंडळ, मंगरुळ, ता.अमळनेर, 
जि.जळगांव संचालित श्री आबासाहेब अनिल अंबर 
पाटील प्राथमिक शाळा, गांधलीपुरा, अमळनेर, ता. 
अमळनेर, जि. जळगांव या प्राथमिक शाळेचे wal 
फाऊंडेशन, जळगांव, जि.जळगांव या संस्थेस 
हस्तांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः WMS ३०२१/प्र.क्र.३२८/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/ (२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे जा.क्र.शिउसं/नावि/प्राथ-१/हस्तां/ 
२०२०/१२९८३/८६, दिनांक --एप्रिल, २०२० चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
ग्रामविकास शिक्षण मंडळ, मंगरुळ, ता.अमळनेर, जि.जळगांव संचालित श्री आबासाहेब अनिल अंबर 
पाटील प्राथमिक शाळा, गांधलीपुरा, अमळनेर, ता. अमळनेर, जि. जळगांव या मराठी माध्यमाच्या 
विनाअनुदानित प्राथमिक (इयत्ता १ ली ते ७ वी) शाळेचे, स्पर्श फाऊंडेशन, जळगांव, जि.जळगाव संस्थेस 
हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

सदर शाळेचे, स्पर्श फाऊंडेशन, जळगांव, जि.जळगाव या संस्थेकडे हस्तांतर करण्यास खाली नमूद 
अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१ व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४) सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(५) सदर व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने तक्रारी 
प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शरर्तीचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या PIAA नवीन संस्थेद्वारा भंग 
झाल्यास, हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक : माशाह ३०२१/प्र.क्र.३२८/एसएम-१ 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/शतीं 
व्यतिरिक्त आवश्‍यक अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसात 
करावी व त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००५१२३४१७०८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


itally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
en 


Pravin Rajaram (1010101111. 


ICode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea5Of1d3f45fae9227a3feaa 
54laf 


INumber=dc78036626ec580d66c0ac502d43af5f670bSba13f51213ad 
1 ‘al h e 071acd53714a284, Pr Rajaram Mu ie 
Date: 2021.10.05 12:38:45 +05'30' 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wd: 
q 
२ 


शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक 

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, जळगांव 

अध्यक्ष/ सचिव, ग्रामविकास शिक्षण मंडळ, मंगरुळ, ता.अमळनेर, जि.जळगांव 
अध्यक्ष/ सचिव, स्पर्श फाऊंडेडान, जळगांव, जि.जळगाव 

निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


